राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या 
वित्तीय वर्षामध्ये कृषि विभागातील उप सचिव व 
त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी लॅपटॉप व 
त्यासाठी आवश्‍यक संगणक प्रणाली खरेदी 
करण्याकरिता रु.८,३७,६४०/- निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०६२०/प्र.क्र.७५/१४-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १० सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :-१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६/०४/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. सदर 
योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये एकूण रुपये ३५०० लाख अर्थसंकल्पित केलेले आहेत. 

कृषि विभागातील कामांचा त्वरेने निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने विभागातील उप सचिव व त्यापेक्षा वरिष्ठ 
दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी १० लॅपटॉप खरेदी व त्याकरिता आवश्‍यक १० MS office standard-2043 (INDIC) 
Perpetual License सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यात आले आहेत. सदर लॅपटॉप व आवश्यक सॉफ्टवेअर करिता 
आवशयक रक्कम रु. ८,३७,६४०/- राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत मंजूर निधीमधून अदा करण्यास मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत मंजूर निधीमधून कृषि विभागाच्या उप सचिव व 
त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी १० लॅपटॉप खरेदी करिता रु. ५,४५,०००/- व त्यासाठी आवश्‍यक 
१० MS office standard-2093 (INDIC) Perpetual License सॉफ्टवेअर खरेदी करिता रु. २,९२,६४०/- 
असे एकूण रु. ८,३७,६४०/- (रुपये आठ लाख सदतीस हजार सहाशे चाळीस फक्त) अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. ८,३७,६४०/- (रुपये आठ लाख 
सदतीस हजार सहाशे चाळीस फक्त) निधी वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२०-२१ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 
३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०२) योजना 
(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (३४५१ २७८२),१७ संगणक खर्च 
३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला रु. ८,३७,६४०/- निधी कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी 
अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०६२०/प्र.क्र.७५/१४-ओ 


उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० नुसार विहीत 
केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने व वित्त विभगाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६२/२०२०/व्यय-१, 
दि.०२/०९/२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक 202008 909489842009 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. आद ती 


नभैजाटप!1९ ani 


Shrikant irom : 


8८, 


id 


stalCode=400032, st=Maharashtra, 
93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 beeOfffaa 


62( 7 
Number=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f 
Chandrakant Andge ० ण 


a 
Date: 2020.09.10 15:45:28 +05'30° 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापन), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रत- 


-0 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


OM LF CEC AW AH 


nm na ~~ ja CS ~~ ~~ ~~ ~ 


wen 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se आ Dae Na 


पृष्ठ २ पैकी २ 


